भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याची 
बदलीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४१८(६)/पोळल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०१६ 


वाचा :- गृह विभाग, शासन आदेश क्र. आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४१८(६)/पोल-१, दिनांक ०७.०१.२०१६ 


छासन आदेठा - 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी सुधारीत पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना सुधारीत पदस्थापना 
7 श्री. शहाजी एस. पोलीस महानिरीक्षक, राज्य पोलीस महानिरीक्षक, कारागृह 
सोळुंके अन्वेषण अभिलेख, गुन्हे अन्वेषण (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


विभाग, पुणे (बदली आदेशाधीन) । (सध्याचे पोळीस उप महानिरीक्षक, 
कारागृह (मुख्यालय) हे पद श्रेणी 
उन्नत HOA) 


२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०१०८१२३३२७०१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Charushila 


C h arus h j | a Chandrakant Tambekar 
C DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 
C h a n d la ka n t beanie O= Cet Of 
Maharashtra, OU = Joint Secretar 
Tambekar Date: 2016.01.28 15:27:57 x05'30" 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 

१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, पुणे 

३. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४१८(६)/पोळल-१ 


४. अपर पोलीस महासंचालक, तुरुंग, पुणे 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
६. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संबंधित अधिकारी. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 

१४. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


